RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg . No.MH /MR /South -339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४६ ]] 


मंगळवार, जुलै २२, २०१४ / आषाढ ३१, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १ ९ ६२ . 

क्रमांक ऊखक २०१४ / प्र.क्र .२९ /कराधान -३.- महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९ ६२ ( १९ ६२ चा महा. ९ ) च्या कलम-१२ ब च्या 
खंड (ई) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे राज्यातील साखर 
कारखान्यांना शेतकऱ्यांना वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य देता यावे यासाठी २०१३-१४ या वर्षासाठी दिलेल्या अथवा देय असलेल्या ऊस खरेदी 
कराची संपूर्ण करमाफी करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - १४४-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २२, २०१४ / आषाढ ३१, 


शके १ ९ ३६ 


ہ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 22nd July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE Act, 1962. 

No. SCPT 2014 /C.R.29 / Taxation - 3. — In exercise of the powers conferred by clause ( e) of section 
12B of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act , 1962 (Mah . IX of 1962) and of all the 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , exempts the whole of 
the Sugarcane purchase tax paid or payable by the sugar factories in the State for the year 2013 
14 , to give the fair and remunerative price to the farmers. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


